श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद 
संचलित न्यू किड्स पॅराडाईज इंग्रजी प्राथमिक व 
उच्च प्राथमिक शाळा, औरंगाबाद शाळेचे न्यू सहारा 
एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या 
संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह३०१७/प्र.क्र.३३०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक ATs २०११/ (290/99) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ: 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/प्रावि-१/व्हीएसजी/१७-१८/५७६-७७, 
दिनांक २४/०४/२०१७ चे पत्र 
प्रस्तावना : 
श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद संचलित न्यू किड्स पॅराडाईज इंग्रजी प्राथमिक व उच्च 
प्राथमिक शाळा, औरंगाबाद या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे, न्यू 
सहारा एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
सदर प्रकरणी हस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्याने, श्री हनुमान शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद संचलित न्यू किड्स पॅराडाईज इंग्रजी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा, औरंगाबाद 
या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक झाळेचे, न्यू सहारा एज्युकेडान अँण्ड 
वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१४५७५८७८२१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e 
Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
fa V | Nn वे] a fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Education And Sports, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865 


Mundhe ee 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद 
५. अध्यक्ष/ सचिव, न्यू सहारा एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगबाद 
६. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


Cc WwW A -5 


